नागपुर, काटोल व कळमेश्वर, जि.नागपूर, 
ari, जि.अमरावती व संग्रामपूर, 
जि.बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे 
उभारणे या योजनेकरीता नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१५२४/प्र.क्र.१२/२१-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-०९ मे, २०२४ 


संदर्भ :- सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.:कृबास-०५२३/ 
प्र.क्र.१८३/२१-स, दि.२७.१२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

“नागपुर, icles व कळमेश्वर, जि.नागपूर, मोर्शी, जि.अमरावती व संग्रामपूर, 
जि.बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे” या योजनेस संदर्भाधीन दि.२७.१२.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूद 
करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नागपुर, काटोल व कळमेश्वर, जि.नागपूर, मोर्शी, जि.अमरावती व संग्रामपूर, 
जि.बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे या योजनेसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद 
करणेकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 
मागणी क्रमांक व्ही-०२ Demand No. V-02 
२४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, 2435, Other Agricultural Programs, 


01, Marketing and Quality Control, 


०१, पणन व गुणवत्ता नियंत्रण, 101, Marketing facilities, 


१०१, विपणन सुविधा, (01), Marketing facilities, 
(०१), विपणन सुविधा, (01)(02) Setting up Modern Orange 
(0902) आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे Processing Centers (Scheme) 


(2435 0198) 


कार्यक्रम) 4 
( 0080000000) 31, Grant In aid (Non Salary) 


३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२४/प्र.क्र.१२/२१-स 


२. हा शासन निर्णय महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८४/२०२३-२४/१२४६, दि.०१.०३.२०२४ अन्वये, नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४१/२०२४/का-१४३१, दि.१०.०४.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.३४६/२०२४/व्यय-२, दि.२५.०४.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०९१४००४०१३०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MADHAVI 
SANDEEP SHINDE 


(माधवी सं.शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (/॥_0 Section),9, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) नियोजन विभाग (कार्या.१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन-१६-स/१७-स/रोखशाखा, सहकार, पणन व gala विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती कार्यासन-२१-स. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


